बृहन्मुंबईतील अनेक वर्षापासून रखडलेल्या 
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील अंतिम परिशिष्ट-२ 
निर्गमीत झाल्यानंतर त्यामधील झोपडीचे हस्तांतरण/ 
खरेदी-विक्री करणा-या झोपडीधारकांकरिता 
एकवेळची अभय योजना राबविण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
गृहनिर्माण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- विसआ- २०२३/प्र.क्र. १५९/झोपनि-२, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : ०१ ऑक्टोबर, २०२४. 


संदर्भ :- १) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपुप्रा, मुंबई यांचे पत्र क्र. उजि(वि.कक्ष)/कावि- 
६०/२०२४, दि.१३.०८.२०२४ अन्वये सादर केलेला समिती अध्यक्ष तथा सचिव, 
झोपुप्रा, मुंबई यांचा अहवाल. 
२) गृहनिर्माण विभाग, शासन निर्णय क्र. झोपुधो-१००१/प्र.क्र.१२५/१४/झोपसु-१, 
दि.१६.०५.२०१५ 


प्रस्तावना :- 
बृहन्मुंबईतील अनेक झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना विविध कारणांमुळे मागील १५ ते २० 

वर्षापासून प्रलंबित असून, या झोपड्यांचा पुनर्विकास झालेला नाही. अशा प्रलंबित झोपडपट्टी 
पुनर्वसन योजनेतील झोपडीधारकांचे अंतिम परिशिष्ट-२ निर्गमीत होऊन बराच कालावधी झालेला 
असून, सदर परिशिष्ट-२ मधील अनेक झोपडीधारकांचा दरम्यानच्या कालावधीमध्ये मृत्यू झालेला 
आहे. तर, अनेक झोपडीधारकांनी त्यांच्या वैयक्तिक कारणास्तव झोपडीचा हस्तांतरण/खरेदी-विक्री 
व्यवहार केलेला आहे. 

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजने संबंधातील प्रचलीत तरतुदीनुसार अंतिम परिशिष्ट-२ निर्गमीत 
झाल्यानंतर, त्यातील झोपडीधारकाने त्याच्या झोपडीचे हस्तांतरण/खरेदी-विक्री केल्यावर, नव्याने 
झोपडीधारकाचे नाव सदर अंतिम परिशिष्ट-२ मध्ये अंतर्भूत करण्याची तरतुद नसल्याने, सदरहू 
नवीन झोपडीधारकाचे नाव अंतिम परिशिष्ट-२ मध्ये अंतर्भूत करण्याची मागणी विधीमंडळाच्या 
अधिवेशनात विविध मा. विधीमंडळ सदस्यांनी केळेली आहे. यासंदर्भात विधीमंडळात झालेल्या 
चर्चेच्या वेळी मा. मंत्री (गृहनिर्माण) यांनी दिलेल्या आश्वासनांच्या अनुषंगाने, मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) 
यांच्या अध्यक्षतेखाली दि.१०.०७.२०२४ रोजी बैठक संपन्न झाली. सदरहू बैठकीत मा. उप मुख्यमंत्री 
(गृह) यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार, उपरोक्त अनुषंगाने अभय योजना राबविण्यासंदर्भात शिफारशी 
सादर करण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई यांनी 
दि.२६.०७.२०२४ च्या पत्रान्वये सचिव, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण यांच्या अध्यक्षतेखाळी समिती 
नेमली होती. आता, संदर्भ क्र. १ येथील पत्रान्वये सदरहू समितीच्या शिफारशी शासनास सादर 
केलेल्या आहेत. 

या पार्श्वभुमीवर, विधीमंडळात झाळेली चर्चा, विविध मा.विधीमंडळ सदस्यांनी/ 
लोकप्रतिनिधींनी केलेली मागणी, मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित बैठकीत 


शासन निर्णय क्रमांकः विसआ- 2023/5... १५९/झोपनि-२, 


दिलेले निर्देश तसेच सचिव, झोपुप्रा, मुंबई यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने सादर केलेल्या 
शिफारशी यांचा साकल्याने विचार करता, शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे :- 
शासन निर्णय :- 

बृहन्मुंबईतील Arie अनेक वर्षापासून रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील 
दि.०१.०१.२०११ पुर्वी निर्गमीत केलेल्या अंतिम परिशिष्ट-२ मधील झोपडीधारकांनी झोपडीचे 
हस्तांतरण केल्यास विकत घेणाऱ्या झोपडीधारकाचे नाव मूळ परिशिष्ट-२ मध्ये समाविष्ट करण्याच्या 
अनुषंगाने, वारसाहक्काने हस्तांतरणाची प्रकरणे वगळता अन्य प्रकारे हस्तांतरण/खरेदी-विक्री 
करणाऱ्या झोपडीधारकांसाठी एकवेळची अभय योजना राबविण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेचे अंतिम परिशिष्ट-२ हे दि.०१/०१/२०११ पूर्वी निर्गमित झालेले 
आहे. परंतु, त्याठिकाणी अद्यापपर्यंत संबंधित झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना सुरु झालेली नसेळ अथवा 
रखडलेली असेल, अशाच योजनेतील झोपडीधारकांना प्रस्तुत अभय योजनेचा लाभ देण्यात यावा. 
३. अंतिम परिशिष्ट-२ निर्गमीत झाल्यानंतर, त्या झोपडीमध्ये वास्तव्यास असणारी व्यक्‍ती 
किमान १ वर्षापूर्वीपासून संबंधित झोपडीत राहणारी असावी. झोपडीतील प्रत्यक्ष अर्जदाराचे वास्तव्य 
तपासण्याची दक्षता संबंधित सक्षम प्राधिकारी यांनी घ्यावी व त्यासाठी स्थळपाहणी अहवालही 
विचारात घेण्यात यावा. तसेच अशा प्रकारे झोपडीधारकाची पात्रता निश्चित करताना, सदर झोपडी ही 
पात्रतेवेळी अस्तित्वात असणे अनिवार्य आहे. 
४. तथापि, अंतिम परिशिष्ट-२ निर्गमीत झाल्यानंतर, परंतु झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील 
पुनर्वसन बांधकामासाठी किंवा न्यायालयीन आदेशामुळे झोपडी निष्कासीत केळी आहे, अशा 
प्रकरणात निष्कासीत झोपडीतील व्यक्‍ती ही सदर झोपडीच्या निष्कासनाच्या किमान १ 
वर्षापूर्वीपासून संबंधित झोपडीत राहणारी असेल, अज्ञा प्रकरणातदेखील प्रस्तुत अभय योजना लागू 
राहील. 
५. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई यांनी उपरोक्‍त नमूद 
केल्यानुसार प्रलंबित/रखडलेल्या योजनांची यादी अधिसूचित करावी. तसेच अधिसूचित केलेल्या 
योजनांतील झोपडीधारकांनाच या अभय योजनेचा लाभ देण्यात येईल, याची दक्षता घ्यावी. 
६. उपरोक्त परिच्छेद क्रमांक ३ येथील प्रकरण लागू असलेल्या झोपडीधारक यांनी संबंधित 
सक्षम प्राधिकारी यांचेकडे विहित नमुन्यात (या शासन निर्णयासोबत जोडलेले जोडपत्र-एक, प्रपत्र- 
अव स्वंय साक्षांकनासाठी स्वयंघोषणापत्र ) अर्ज सादर करावा. सदरहू झोपडीधारकास झोपडीच्या 
यापुर्वीच्या सर्व हस्तांतरणाचे पुरावे सादर करणे अनिवार्य राहील. 
७. उपरोक्त परिच्छेद क्रमांक ४ येथील प्रकरण लागू असलेल्या झोपडीधारक यांनी संबंधित 
सक्षम प्राधिकारी यांचेकडे विहित नमुन्यात (या शासन निर्णयासोबत जोडलेले जोडपत्र-दोन, प्रपत्र- 
“ब* व स्वंय साक्षांकनासाठी स्वयंघोषणापत्र) अर्ज सादर करावा. सदरहू झोपडीधारकास झोपडीच्या 
यापुर्वीच्या सर्व हस्तांतरणाचे पुरावे सादर करणे अनिवार्य राहील. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः विसआ- २०२३/प्र.क्र. १५९/झोपनि-२, 


८. झोपडीधारकांकडून प्राप्त अर्ज व कागदपत्रांची छाननी करुन संबंधित सक्षम प्राधिकारी यांनी 
विहित कार्यपध्दती अनुसरुन विहित कालावधीमध्ये पुरवणी परिशिष्ट-२ निर्गमित करावे. 

९. उपरोक्त प्रमाणे हस्तांतरणे नियमित करण्यासाठी संदर्भ क्रमांक 2 येथील दि.१६.०५.२०१५ 
च्या शासन निर्णयात नमूद भोगवटा हस्तांतरण शुल्का व्यतिरिक्त, निवासी झोपडीधारकांना 
रु. २५,०००/- व अनिवासी झोपडीधारकांना रु. ५०,०००/- इतके शुल्क हे नियमितीकरण शुल्क 
(Regularisation Charges) म्हणून आकारण्यात यावे. सदरहू नियमितीकरण शुल्कदेखील संदर्भ 
क्रमांक २ येथील दि.१६.०५.२०१५ च्या शासन निर्णयात नमूद लेखाशिर्षाखाली जमा करावे. तसेच 
झोपडीधारकाने भोगवटा हस्तांतरण शुल्क व नियमितीकरण शुल्क अदा केल्याची खातरजमा 
संबंधित सक्षम प्राधिकारी यांनी केल्यानंतरच त्यांना या अभय योजनेचा लाभ देण्यात यावा. 

८. प्रस्तुत अभय योजनेचा लाभ घेण्यासाठी झोपडीधारकांनी हा शासन निर्णय निर्गमीत 
झाल्यापासून ३ महिन्यांच्या आत संबंधित सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडे आवश्‍यक त्या कागदपत्रांसह अर्ज 
दाखल करावेत. सदरहू कालावधीनंतर प्राप्त होणारे कोणतेही अर्ज सक्षम प्राधिकारी यांनी विचारात 
घेऊ नयेत. 

९. अभय योजनेनुसार उपरोक्त प्रमाणे नवीन झोपडीधारकांची पात्रता निश्चित करत असताना, 
मूळ परिशिष्ट-२ मधील एकूण झोपडीधारकांच्या संख्येत कोणत्याही परिस्थितीत वाढ होणार नाही, 
याची काटेकोरपणे दक्षता घेण्यात यावी. 

१०. प्रस्तुत योजना ही एकवेळची अभय योजना म्हणून राबविण्यात येत असल्याने, अभय 
योजनेनुसार पुरवणी परिशिष्ट-२ तयार केल्यानंतर, त्यातील पात्र झोपडीधारकांना तद्नंतर खरेदी- 
विक्री वा अन्य प्रकारे (वारसाहक्काने होणारी हस्तांतरणे वगळून) होणाऱ्या हस्तांतरणानुसार 
कोणत्याही परिस्थितीत नवीन झोपडीधारकांना पर्यायी पुनर्वसन सदनिकांचा लाभ दिला जाणार 
नाही, याबाबत झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई यांनी व्यापक प्रसिध्दी द्यावी. तसेच ही बाब 
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या संकेतस्थळावरही ठळकपणे प्रसिद्ध करावी. 

११. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध असून, त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२४१००११७४६४५८४०९ असा आहे. सदर शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


ARVIND 
TULSHIRAM SHETE : 


(अरविंद are) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति :- 


१) मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव. 
२) मा. सभापती/ मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानपरिषद/ विधानसभा, विधानभवन, मुंबई. 
पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः विसआ- 2023/5... १५९/झोपनि-२, 


मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद/ विधानसभा, विधानभवन, मुंबई. 
सर्व सन्माननीय महाराष्ट्र विधानपरिषद/ विधानसभा सदस्य. 
मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


2) 
) 
) 
६) मा. उप मुख्यमंत्री तथा मा. मंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 
) 


मा. उप मुख्यमंत्री तथा मा. मंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. मंत्री (गृहनिर्माण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१/महाराष्ट्र-२, मुंबई/नागपूर. 

१०) अपर मुख्य सचिव, गृहनिर्माण यांचे स्वीय सहायक,मंत्रालय, मुंबई. 

११) प्रधान सचिव, नगरविकास विभाग १ व २ यांचे स्वीय सहायक मंत्रालय, मुंबई. 

१२)आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई. 

१३) उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण, मुंबई. 

१४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरण, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


q4) ad wo सचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१६) अपर जिल्हाधिकारी (अति./निष्का.), मुंबई शहर/पूर्व उपनगरे/पश्चिम उपनगरे. 
१७) सर्व संबंधित सक्षम प्राधिकारी. 

१८)निवडनस्ती-(झोपनि-२) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


जोडपत्र-एक 
(शासन निर्णय, गृहनिर्माण विभाग क्र.विसआ-२०२३/प्र.क्र.१५९/झोपनि-२, दि. ०१ ऑक्टोबर, २०२४ नुसार) 


दि.१.१.२०११ पूर्वी निर्गमित परिशिष्ट-२ मधील हस्तांतरीत झोपडीधारकांनी हस्तांतरण 
नियमानुकूल करण्यासाठी करावयाचा अर्ज (अभय योजना) 


अर्ज क्र. 
दिनांक :- / 12028 

ब ोणडीवासियाचेगांव  ली/लीगे १ र. 
0. अंतिम परिशिष्ट-२ मधील पात्र झोपडीधारकाचे नाव श्री/श्रीम............................................................. 
& झोफेडपंडीचे नांव वे पेत ५-५: कायास के का यन यतीत 
Gs. (atest नांवे. २... ४ ७. Sea ५ य दी का की us rs 
8. महापालिका/नगरपालिका/वॉर्ड क्र..........................................................................“......2..“““““अ“सअाअनन 
1. पात्र झोपडीचा अ.क्र............ वापर.............. क्षेत्र................. 
Ge कुटुंबांतील सदस्यांची We sasaki eect aia Ot ete ane te hee eee 

१. पत्नी/पती श्रीमती/श्री.................................... 

ल क क काका क डा तयाची 

पत्नी /पतीसह फोटो Dx, loa त टना तीत यी मी द ता री 
210 तो री रर ती 
00.७0 रीस य ती ना मम तीत 


(अधिक सदस्य असल्यास स्वतंत्र यादी स्वयंप्रमाणित करावी) 
h. परिशिष्ट-२ ची प्रमाणित प्रत 


i. | अर्जदार झोपडीवासिय सध्या त्या झोपडीत प्रत्यक्ष रहात असळलेबाबतचा अलिकडच्या एक वर्षातील 
पुरावा- 


अ. विवरणपत्रातील सादर केलेला पुरावा / पुराव्यांचे अनुक्रमांक- हस्तांतरणाव्दारे प्राप्त 


|. | शासन आदेशातील परिच्छेद क्र. ३ नुसार स्वतःचा फोटो असलेल्या साध्या कागदावर स्वयंघोषणापत्र व 
पुरावे 


साक्षांकनासाठी स्वयंघोषणापत्र- 


k. | UIDAL ने दिलेल्या आधारकार्डाची स्वयंसाक्षांकित प्रत 


झोपडीवासियांची सही/अंगठा निजाणी 
भ्रमणध्वनी क्र. 


प्रपत्र-अ 


अर्जदाराचा 
फोटो 


(शासन निर्णय, गृहनिर्माण विभाग क्र.विसआ-२०२३/प्र.क्र.१५९/झोपनि-२, दि. ०१ ऑक्टोबर, २०२४) 


अभय योजनेसाठी स्वयंघोषणापत्र 
TN phd cs Cnet le) acetate बीट ee ites a els Aceh Gece यांचा मुलगा/मुलगी वय............. 
वर्ष, आधार क्रमांक 
(असल्यास)............................................................ व्यवसाय........................................................ राह 
णार. ER te ore Re te eee Tae eee याद्वारे घोषित करतो/करते की, झोपडपट़ी पुनर्वसन योजनेच्या 
विचारार्थ असळेली निवासी/अनिवासी किंवा दोन्ही प्रकारातील झोपडी आज रोजी अस्तित्वात असून माझ्या ताब्यात 
आहे. सदर झोपडी ही मूळ परिशिष्ट-२ मधील ................................................. वना. यांचेकडून 


000000 यी रोजी खरेदी/ हस्तांतरणानुसार प्राप्त झाळी आहे. सदर झोपडी निवासी/अनिवासी 
कारणासाठी पात्र/अपात्र आहे. तसेच माझ्या नावे आणि माझ्या पतीच्या/पत्नीच्या नावे अथवा अठरा वर्षाखालील 
(अज्ञान) मुलांच्या नावे या महानगरपालिका /नगरपालिका/नगरपरिषद स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या क्षेत्रात अन्य 
झोपडी/घर/सदनिका मालकी तत्वावर अथवा भाडे तत्वावर नाही आणि ही सर्व माहिती माझ्या व्यक्‍तिगत माहिती व 
समजूतीनुसार खरी आहे. सदर माहिती खोटी आढळून आल्यास, भारतीय दंड संहिता अन्वये आणि/किंवा संबंधित 
कायद्यानुसार माझ्यावर खटला भरला जाईल व त्यानुसार मी शिक्षेस पात्र राहिन याची मला पूर्ण जाणीव आहे. 


ठिकाण:-.......................... अर्जदाराची सही:-........................ 


दिनांका ete heat अर्जदाराचे नाव:-........................ 


स्वयं-साक्षांकनासाठी स्वयंघोषणापत्र 


अर्जदाराचा 
फोटो 


(शासन निर्णय, गृहनिर्माण विभाग क्र.विसआ-२०२३/प्र.क्र.१५९/झोपनि-२, दि. ०१ ऑक्टोबर, २०२४) 


मी क क ता ता कक तय मका यांचा मुलगा/मुलगी 
वय......... वर्ष, आधार क्रमांक 
(असल्यास)................................................ व्यवसाय.............................................. राहणार 

रीत क की, याद्वारे घोषित करतो/करते की, झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत अभय 


योजनेअंतर्गत लाभ घेण्यासाठी विहित पुराव्याच्या स्वयं साक्षांकित केलेल्या प्रती या मूळ कागदपत्रांच्याच सत्यप्रती 
आहेत. त्या खोट्या असल्याचे आढळून आल्यास, भारतीय दंड संहिता अन्वये आणि/किंवा संबंधित कायद्यानुसार 
माझ्यावर खटला भरला जाईल व त्यानुसार मी शिक्षेस पात्र राहिन याची मला पूर्ण जाणीव आहे. 


दिकण: ५५५५८: अर्जदाराची सही:-........................ 


दिनांक:-........................... अर्जदाराचे नाव:-........................ 


जोडपत्र-दोन 


(शासन निर्णय, गृहनिर्माण विभाग क्र.विसआ-२०२३/प्र.क्र.१५९/झोपनि-२, दि. ०१ ऑक्टोबर, २०२४ नुसार) 


दि.१.१.२०११ पूर्वी निर्गमित परिशिष्ट-२ मधील हस्तांतरीत झोपडीधारकांनी हस्तांतरण 
नियमानुकूल करण्यासाठी करावयाचा अर्ज (अभय योजना) 


अर्ज क्र. 
दिनांक :- / /२०२४ 

.- ४होपडीवासियावे गांवे शी/ती गि... NTE PENT ७ त 

j. अंतिम परिशिष्ट-२ मधील पात्र झोपडीधारकाचे नाव श्री/श्रीम............................................................. 

९: झोपेंडपंडीचे नोव वपेत्त :.- ५-० का विनता तारी 

ey शहरांचे चावे: aan ne tect ५५५५७ ५५. क की १: 

IM. महापालिका/नगरपालिका/वॉर्ड Deo. ceccccccecccsccsscesccsccsscsccsscesecseessesscsccsscsscscesecssecseesseescseeseeaees 

nN. पात्र झोपडीचा अ.क्र............ वापर.............. क्षेत्र................. 

७: कुटुंबांतील सदस्यांची We sess aoe eS alee gaa Rie geet one eee 
१. पत्नी/पती श्रीमती/श्री.................................... 
20०0000000: ली 0500000000 2000010 

पत्नी /पतीसह फोटो की र निक तीत डी ed 
Be see tan ech यी eee ote य 
ies delacice ee tanlnctenio cele ual dtadieu म य 


(अधिक सदस्य असल्यास स्वतंत्र यादी स्वयंप्रमाणित करावी) 
0. परिशिष्ट-२ ची प्रमाणित प्रत 


|. | झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील पुनर्वसन बांधकामासाठी किंवा न्यायालयीन आदेशामुळे झोपडी 
निष्कासीत केळी आहे, अशा प्रकरणातील अर्जदार झोपडीवासिय हा सदर झोपडीच्या निष्कासनाच्या 
किमान १ वर्षापूर्वीपासून संबंधित झोपडीत राहत होता, याबाबतचा पुरावा- 


अ.विवरणपत्रातील सादर केलेला पुरावा / पुराव्यांचे अनुक्रमांक- हस्तांतरणाव्दारे प्राप्त 


|. | शासन आदेशातील परिच्छेद क्र.४ नुसार स्वतःचा फोटो असलेल्या साध्या कागदावर स्वयंघोषणापत्र व 
"पुरावे 


साक्षांकनासाठी स्वयंघोषणापत्र- 


k. | UIDAL ने दिलेल्या आधारकार्डाची स्वयंसाक्षांकित प्रत 


झोपडीवासियांची सही/अंगठा franc 
भ्रमणध्वनी क्र. 


प्रपत्र-ब 


अर्जदाराचा 
फोटो 


(शासन निर्णय, गृहनिर्माण विभाग क्र.विसआ-२०२३/प्र.क्र.१५९/झोपनि-२, दि. ०१ ऑक्टोबर, २०२४) 


अभय योजनेसाठी स्वयंघोषणापत्र 
Pett alee Cnet) ie De acti स टी ग्री वत यांचा मुलगा/मुलगी वय............. 
वर्ष, आधार क्रमांक 
(असल्यास).......................................................... .. ... व्यवसाय... य मामा 
राहणारं. ५८०५-१७-७७ तसा रो याय याद्वारे घोषित करतो/करते की, झोपडपटी पुनर्वसन योजनेच्या 


विचारार्थ असलेली निवासी/अनिवासी किंवा दोन्ही प्रकारातील झोपडी ही झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील पुनर्वसन 
बांधकामासाठी/किंवा न्यायालयीन आदेझामुळे निष्कासीत केली आहे. सदर झोपडी निष्कासनाच्या १ वर्षापूर्वीपासून 
सदर झोपडी माझ्या ताब्यात होती. सदर झोपडी ही मूळ परिशिष्ट-२ मधील 
00000 शा यी यांचेकडून रोजी खरेदी/ हस्तांतरणानुसार 
प्रापत झाली होती. सदर झोपडी निवासी/अनिवासी कारणासाठी पात्र/अपात्र आहे. तसेच माझ्या नावे आणि माझ्या 
पतीच्या/पत्नीच्या नावे अथवा अठरा वर्षाखालील (अज्ञान) मुलांच्या नावे या महानगरपालिका 
/नगरपालिका/नगरपरिषद स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या क्षेत्रात अन्य झोपडी/घर/सदनिका मालकी तत्वावर नाही 
आणि ही सर्व माहिती माझ्या व्यक्‍तिगत माहिती व समजूतीनुसार खरी आहे. सदर माहिती खोटी आढळून आल्यास, 
भारतीय दंड संहिता अन्वये आणि/किंवा संबंधित कायद्यानुसार माझ्यावर खटला भरला जाईल व त्यानुसार मी शिक्षेस 
पात्र राहिन याची मला पूर्ण जाणीव आहे. 


ठिकाण:-.......................... अर्जदाराची सही:-........................ 


दिनांक:-........................... अर्जदाराचे नाव:-........................ 


